जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(पाणीपुरवठा) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
दिनांक १-१-२०२१ व दि.०१-०१-२०२२ रोजीच्या 
एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र. २८१/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- २१ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२२/प्र.क्र.१८९/आस्था-४ ,दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२ 

२) उप आयुक्‍त (आस्थापना), आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, मुंबई यांचेपत्र क्रमांक विकास/कार्या- 

२/सेवाज्येष्ठता/कावि-१०३५९/२०२२/९९८, दिनांक २५-३-२०२२ 

शासन शुध्दीपत्रक :- 

जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (पाणीपुरवठा) (अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची 
दिनांक १.१.२०२१ व १.१.२०२२ ची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. 
२. सदर यादीमध्ये श्री.अमोल चंद्रकांत दाभोळकर,सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ आणि श्री.सचिन झांतराम 
पोटुडे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांच्या नावाचा प्रस्ताव शासनास विहित कालावधीत प्राप्त 
न्‌ झाल्याने त्यांची नावे सदर ज्येष्ठता यादीत समाविष्ठ होऊ शकली नाही. श्री. दाभोळकर व श्री. पोटुडे हे पदोन्नतीच्या 
विचारक्षेत्रात येत असल्याने त्यांची नावे समाविष्ट करण्याची विनंती उप आयुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
कोकण विभाग, मुंबई यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये शासनास कळविले आहे. 


३. तरी त्यांच्या श्री.अमोल चंद्रकांत दाभोळकर,सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांचे नाव अनुक्रमांक ५९ अ वर आणि 
श्री.सचिन शांतराम पोटुडे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांचे नाव अनुक्रमांक ५९ब वर निश्चित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संकेताक २०२२०९२११६०५३९३२२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत :- अनु.क्र ५९अ व अनुक्रमांक ५९ ब वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 
Digitally signed by KALU GONYA VALVI 


Date: 2022.09.21 16:09:47 +05'30' 
(का.गो.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

3. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 
उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या PSSA आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुक्‍तामार्फत शासनास 
सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

४. निवडनस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा । जन्म दिनांक | शौक्षणिक कनिष्ठ अभियंता | प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
परिषद पात्रता पदावरील अर्हता परीक्षा 
नियमित उत्तीर्ण/सुट 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
१ २ ३ 8 4 & 9 ८ ९ 
भाग-१ (पदवीधर) 
५९ श्री.एस.एस.ढोके अमरावती ।॥१३-०१-१९८५ बीई 09-02-2093 | अजा नाही Po 
५९अ । श्री.ए.सी.दाभोळकर । रत्नागिरी ।०२-५-१९८८ बीई ०२-८-२०१३ | भज उत्तीर्ण 
५९ब श्री.एस.एस.पोटुडे रत्नागिरी ।३१-१०-१९७६ बीई ०३-८-२०१३ | इमाव उत्तीर्ण 
६० श्री.ए.आर.पाटील धुळे ३१-०७-१९८२ बीई 93-02-2093 | खुला उत्तीर्ण i "| 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


